RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० -२६ , २०१७/ आषाढ २९ - श्रावण ४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
वाचले. - ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ जिपपंस/ २०१० / 

प्र. क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१०. 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ जिपपंस / २०१० / 

प्र. क्र . १० / का - ७, दिनांक १ जानेवारी २०११ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ जिपपंस / २०११/ 

प्र .क्र . १९ / का - ७, दिनांक ३१ मार्च २०१२ . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ ग्रापनि / २०१२ / 

प्र. क्र . १९ / का - ७, दिनांक २० जून २०१२ . 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ जिपपंस / २०१६ / 

प्र.क्र . २६ / का - ७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६. 
( ६ ) तहसीलदार सावंतवाडी यांचेकडील पत्र क्र . निवडणूक जिपपंससानि / २०१७ / 

दिनांक १८ एप्रिल २०१७. 
( ७ ) तहसीलदार कणकवली यांचेकडील पत्र क्र . जिपपंस / सार्व.निव / उमे. ख.हि ./ ३/ २०१७, 

दिनांक ३ मे २०१७. 


भाग एक - अ-( को.वि.पु.)- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ - श्रावण ४ , शके १९३९ 


( ८ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम १५ क ( क १५ख ) 

व कलम ६२ क ( १). 


आदेश 
क्रमांक साशा/ डेस्क -१( ४) / उमे . खर्च/हिशोब / ०६ / २०१७. - ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी घेण्यात आलेली असून सदर निवडणुकीचा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाहिर झालेला 
आहे . 
___ ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद /पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब मा . राज्य निवडणूक आयोगाने 
निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये व आवश्यक केलेल्या रीतीने सादर न केल्यास अशा व्यक्तीला आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम १५क व कलम ६२ क(१) मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील उक्त संदर्भीय क्र . ३चे पत्रातील सूचनेनुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तींनी निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसाचे आत त्यांचे निवडणूक खर्चाचे हिशेब संबंधित 
प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीचे हिशेब सादर केलेले नाहीत त्यांचा अहवाल 
उपोदघातातील अ. क्र . ६ व ७ अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केला असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

अनुसूची 


अ . क्र . तालुका 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


राजकीय पक्ष 


निवडणूक 
विभाग /निर्वाचक 
गणाचे क्र . व नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग 


१ 


सावंतवाडी 


४६ / आरोंदा 


श्रीम. राऊळ स्मिता झिलू 


भाजपा 


देवूळवाडा सातार्डा, 
ता . सावंतवाडी . 


पंचायत समिती निर्वाचक गण 


मनसे 


कणकवली १३ / लोरे 

श्री . राणे अनंत पुरुषोत्तम रा . घोणसरी, ता . कणकवली शिवसेना 
२ कणकवली १६/ हरकूल बुद्रूक श्रीम . मोर्ये प्रियांका प्रितम रा. नागवे वरची मोर्येवाडी , भाजपा 

ता . कणकवली. 
३ कणकवली १८ / कलमठ श्री . आचरेकर श्रीकृष्ण लक्ष्मण । रा . कलमठ, गावडेवाडी , 

ता . कणकवली. 
४ सावंतवाडी ८४ / तळवडे श्री . पांढरे आनंद शंभू रा . निरवडे, 

भाजपा 

ता . सावंतवाडी . 
___ उमेदवार निवडणूक खर्चाचा हिशेब कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेमार्फत प्राधिकृत करण्यात आलेले संबंधित उप कोषागार अधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे आवश्यक होते. तथापि , उमेदवारांनी सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचेहिशेब सादर केलेले नसल्याचे संबंधित तहसीलदार 
यांचे अहवालावरून दिसून येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ - श्रावण ४ , शके १९३९ 


३ 


उपरोक्त उमेदवार यांना या कार्यालयाकडील क्र . साशा / डेस्क -१/ उमे . ख.हि./०३/ २०१७, दिनांक २७ मार्च २०१७ अन्वये तसेच वेळोवेळी 
खर्चाचेहिशोब सादर करणेबाबत कळविणेत येऊनसुद्धा निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर केलेले नसल्याने, मा. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
राज्य यांनी विहित केलेल्या रितीने खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास कसूर केलेली असल्याने त्यांना आदेशापासून ५ वर्षाकरिता का निरर्ह करण्यात 
येऊ नये याबाबत लेखी म्हणणे सादर करणेबाबत संबंधितांना कळविणेत आलेले होते. तथापि , त्यांना निवडणूक खर्चाचे हिशोब सादर करण्यास 
कोणतेही स्वारस्य असल्याचेदिसून येत नाही. सबब, उपरोक्त अनुसूचिमध्ये नमूद केलेल्या सर्व उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम १५क ( क . १५ख ) व कलम ६२ क (१) मधील तरतुदीनुसार पाच वर्षांच्या कालवधीकरिता सदस्य म्हणून 
राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याबाबत माझा खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १५क ( क. १५ख ) व कलम ६२ क( १) मधील 
तरतुदीनुसार, मला प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व उमेदवारांना 
या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित 
आहे . 

अनुसूची 


अ. क्र . तालुका 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पत्ता 


राजकीय पक्ष 


___ निवडणूक 
विभाग /निर्वाचक 
गणाचे क्र . व नाव 


(१) 


(२ ) 


( ४ ) 


जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग 


१ 


सावंतवाडी 


४६ / आरोंदा 


श्रीम . राऊळ स्मिता झिलू 


भाजपा 


देवूळवाडा सातार्डा, 
ता . सावंतवाडी . 


१ 
२ 


कणकवली 
कणकवली 


१३/ लोरे 
१६/ हरकूल बुद्रूक 


पंचायत समिती निर्वाचक गण 
श्री . राणे अनंत पुरुषोत्तम 
श्रीम. मोर्ये प्रियांका प्रितम 


३ 


कणकवली 


१८ / कलमठ 


श्री . आचरेकर श्रीकृष्ण लक्ष्मण 


रा . घोणसरी , ता . कणकवली शिवसेना 
रा . नागवे वरची मोर्येवाडी , भाजपा 
ता . कणकवली. 
रा . कलमठ, गावडेवाडी, मनसे 
ता . कणकवली . 
रा . निरवडे, 
ता . सावंतवाडी . 


४ 


सावंतवाडी 


८४ / तळवडे 


श्री . पांढरे आनंद शंभू 


भाजपा 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २७ जून २०१७. 


उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


